महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


क्रमांक : संकीर्ण-०४२१/प्र.क्र.९०/विजा- १अ, दिनांक : ०९ एप्रिल, २०२१. 


परिपत्रक 


महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती २०२१ संबंधी मार्गदर्डाक सूचना. 


सालाबाद प्रमाणे महात्मा ज्योतिबा Hod जयंती या वर्षी दि. ११ एप्रिल, २०२१ रोजी साजरी केली जाणार 


आहे. सध्या कोविड- १९ च्या दुस-या लाटेमुळे उद्भवलेल्या अतिसंसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता व वाढत्या 
कोरोना रुग्णांच्या संख्येचा विचार करता महसूल व वन विभाग,आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, 
मुंबई यांनी दिनांक ४ एप्रिल, २०२१ नुसार पारीत केलेल्या आदेझ्ञानुसार व त्यातील मुद्या क्र. १, २ व १३ च्या अधिन 
राहून या वर्षी महात्मा जोतीबा Hed जयंती साधेपणाने साजरी करणे आवश्‍यक आहे. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे 
मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत:- 


१) 


दरवर्षी प्रमाणे ११ एप्रिल या दिवशी महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती राज्यात साजरी केली जाते. 
यावर्षी कोविड-१९ चा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी अत्यंत साधेपणाने सकाळी ७.०० वाजेपासून 
संध्याकाळी ८.०० वाजण्यापुर्वी महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती साजरी करणे अपेक्षित आहे. 


या वर्षी कोविड-१९ विषाणुचा वाढता प्रादुर्भाव विचारात घेता महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्याला 
अथवा प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करतांना त्या ठिकाणी अनुयायांची संख्या एकावेळी ५ पेक्षा जास्त नसावी. 
तसेच तेथे सोडल डिस्टंन्सींगचे व स्वच्छतेच्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे (मास्क, सनिटायझर इत्यादी) 
पालन करून महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती साजरी करण्यात यावी . 

दरवर्षी महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती साजरी करताना संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन 
केले जाते. परंतु यावर्षी कोविड-१९ विषाणुचा वाढता प्रादुर्भाव पहाता सार्वजनिक ठिकाणी गाणी, 
व्याख्याने, पथनाटय इत्यादीचे सादरीकरण अथवा इतर कोणत्याही सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन 
जयंती निमित्ताने करण्यात येऊ नये. 


महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती दिनी आरोग्यविषयक उपक्रम / शिबिरे (उदा. रक्‍तदान) स्थानिक 
प्रशासनाच्या पुर्वानुमतीने आयोजित करता येतील आणि त्याद्वारे कोरोना, मलेरिया, डेंग्यू इत्यादी 
आजार आणि त्यांचे प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच स्वच्छता याबाबत जनजागृती करता येईल. तथापि 
आरोग्य विषयक उपक्रमांचे आयोजन करताना त्या ठिकाणी सोडल डिस्टंन्सींग तसेच स्वच्छतेचे नियम 
(मास्क, सैनिटायझर इत्यादी) पाळण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे. 


राज्यातील कोविड-१९ विषाणुचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, 
पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महानगरपालिका, पोलीस प्रशासन, स्थानिक प्रशासन 
यांनी विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे. तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष जयंती 
दिनाचा कार्यक्रम सुरु होण्याच्या मधल्या कालावधीत शासनस्तरावरुन आणखी काही मार्गदर्शक सूचना 
प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-०४२१/प्र.क्र.९०/विशा- १अ 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०४०१९१८३५१९८२२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Deepak Tukaram Kharat 
D k Of Maharasht Home 
ee pa Department, postalCode=400032, st=M: 
2,5.4.20=902e2 1 bb580b52a 1 e246b37b697ca20f0db2834da4 16 
840afd03916d8ed1b 
INumber=d8bd670458291796095 1b88a183cd0a4a3acd98 
1 a fa aa ha fa db48b22bSfafSa9efc780e70, cn=Deepak Tukaram Khara 
2021.04.09 18:42:23 +05'30' 
( fe. तु. खरात) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 

प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

८. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सर्व मा. महापौर, महानगर पालिका. 

१२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१५. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

१६. सचिव व महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१७. सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका. 

१८. सर्व पोलीस आयुक्त. 

१९. सर्व जिल्हाधिकारी. 

२०. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

२१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

२२. महाव्यवस्थापक, मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम (बेस्ट), मुंबई. 

२३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


